शासनाकरीता नक्षलविरोधी अभियानाकरीता खरेदी 
करण्यात आलेल्या HWY या नवीन हेलिकॉप्टरच्या 
प्रशिक्षणाकरीता विमानचालन संचालनालयातील तीन 
वैमानिकांना पाठविण्याकरीता प्रशिक्षणावरील खर्चाच्या 
५० टक्के रक्‍कम अदा करण्याबाबत. शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-११२२/प्र.क्र.८०/ २८-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: 2 जून, २०२२. 


वाचा: १) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११८/१/प्र.क्र.८०/२८-अ, दि. २३ मे, २०२२ 
2) उपसंचालक,विमानचाळलन संचालनालयाचे दिनांक 39/4/2022 चे पत्र 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विमानचालन संचालनालयाच्या तीन वैमानिकांना तिस-या 
उजळणी प्रशिक्षणासाठी परदेशी पाठविण्या बाबत तसेच सदर प्रशिक्षणाच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के 
रक्‍कम मे.अँरो एअरक्राफ्ट यांना देण्याबाबत मंजूरी देण्यात आळी आहे. सदर ARM निर्णयामधील 
पहिल्या परिच्छेदामधील तक्त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वैमानिकाचे नाव व पदनाम प्रशिक्षणाचा प्रशिक्षणाचा | प्रशिक्षणाचे ठिकाण 
दिनांक कालावधी 
णि कॅ.संजय कर्वे, मुख्य वैमानिक | दि.०६.०६.२०२२ते | ११ दिवस | डल्लास GARTH 
१६.०६.२०२२ 
२ | क.महेंद्र दळवी, वरिष्ठ दि.०६.०६.२०२२ते | ११ दिवस | डल्लास (अमेरीक) 
वैमानिक १६.०६.२०२२ 
३ | कॅ.मोहित शार्मा,सह वैमानिक | दि.०६.०६.२०२२ते | 99 दिवस | sara (अमेरीक) 
१६.०६.२०२२ 
ऐवजी 
अ.क्र. | वैमानिकाचे नाव व | प्रशिक्षणाचा | प्रशिक्षणाचा कालावधी प्रशिक्षणाचे 
पदनाम दिनांक (+) प्रवासाचा कालावधी ठिकाण 
(-)टी.एस.ए. 
नि कॅ.संजय कर्वे, मुख्य दि.०९.०६.२०२२ एकूण १६ दिवस डल्लास (अमेरीका) 
वैमानिक ते १७.०६.२०२२ | (दि.०६.०६.२०२२ ते २१.०६.२०२२) 
२ कॅ.महेंद्र दळवी, वरिष्ठ | दि.०९.०६.२०२२ एकूण १६ दिवस डल्लास (अमेरीका) 
वैमानिक ते १७.०६.२०२२ । (दि.०६.०६.२०२२ ते २१.०६.२०२२) 
3 कॅ.मोहित शरर्मा,सह दि.०९.०६.२०२२ एकूण १६ दिवस डल्लास (अमेरीका) 
वैमानिक ते १७.०६.२०२२ | (दि.०६.०६.२०२२ ते २१.०६.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-११२२/प्र.क्र.८०/ २८-अ, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२१४४२००१२०७ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shilpa Abhay Se name 


, posi , St=I J 
b1454eadcb46569c38e868a5b441a8a32b442036ceSc&ffbedSe862 
०८4202, 
serialNumber=15fe38a4e995535864d6d7bc4cb39f75Sbb8a6906b9da526dcb49 
h a Cc h a 21b96ee9b6ef, cn=Shilpa Abhay Chachad 
Date: 2022.06.03 15:02:35 +05'30" 


(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी सादर, 
१) प्रधान सचिव (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
३) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४) उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६ 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


